भारतीय ख्रिश्चन चर्च संस्था, तुकूम, जि.चंद्रपूर संचलित 
प्रोव्हिडन्स इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, जि.चंद्रपूर या शाळेचे 
कलवरी सामाजिक सेवा संस्था, माता नगर चौक, 
भिवापूर वार्ड, जि.चंद्रपूर या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMS ३०१९/प्र.क्र.३६१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६मार्च, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 

संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र.प्राथ/ब/९६३६/२०१७, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

भारतीय ख्रिश्चन चर्च संस्था, THA, जि.चंद्रपूर संचलित प्रोव्हिडन्स इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, जि.चंद्रपूर 
या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, कलवरी सामाजिक सेवा संस्था, माता नगर 
चौक, भिवापूर वार्ड, जि.वंद्रपूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

सदर झाळेचे, कलवरी सामाजिक सेवा संस्था, माता नगर चौक, भिवापूर वार्ड, जि.चंद्रपूर या संस्थेकडे 
हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) सदर शाळेच्या हस्तांतराबाबत न्यायालयीन प्रकरण नसल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर 
विभाग, नागपूर यांनी लेखी खात्री करून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(३) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(४) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(५) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(६) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(७ सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः WISTS ३०१९/प्र.क्र.३६१/एसएम-१ 


निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्रमांक (१) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी 
अनुषंगिक बाबी तपासून शाळेचे हस्तांतराबाबत पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
Bi सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०६१५०७१२१६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed b: 


e e 9 Mi lhe 
p R DN: c=IN, o=Gi ( Of Maharashti =School Educati 
FAVIT 0] eriscirs cere कण्या 
5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45faeo 
227a3feaa541afl0d1 


seriall ber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5ba13 
U Nn he £51213ad071acd53714a284, Pravin Ri m 


Date: 2020.03.06 17:25:39 +05'30 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१ 
२ 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

अध्यक्ष/ सचिव, भारतीय ख्रिश्चन चर्च संस्था, तुकूम, जि.चंद्रपूर 

अध्यक्ष/ सचिव, कलवरी सामाजिक सेवा संस्था, माता नगर चौक, भिवापूर वार्ड, जि.चंद्रपूर 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


